इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस फुल्ली डिजीटल 
हाय एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाऊड सिस्टीम 
खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.८६/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २३ जून, २०२३ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१६.०३.२०२२ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ ९९/ 
२०२३-पीआरओसी१, दिनांक १६.०५.२०२३ 


प्रस्तावना : 

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नागपूर या संस्थेस आव्यक 
असलेल्या wel डिजीटल हाय एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाऊड सिस्टीम खरेदीस दिनांक 
१६.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर यंत्र खरेदीस 
दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचा विधी ore एक वर्षापेक्षा अधिक झालेला असून नवीन आदेशा 
काढणे आवश्‍यक असल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नागपूर या संस्थेस आवश्‍यक 
असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद रुपये ८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लक्ष, फक्त) इतक्या रक्कमेच्या 
फुलली डिजीटल हाय एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाऊड सिस्टीम खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


| दि.१६.०३.२०२२ संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग । एकूण किंमत 
च्या शासन किंमत 
निर्णयातील 
२३ इंदिरा गांधी शासकीय | फुल्ली डिजीटल हाय | €0,00,000 | €0,00,000 
वैद्यकीय महाविद्यालय | एंड कलर डॉपलर 
व रुग्णालय, नागपूर | अल्ट्रासाऊड सिस्टीम 
एकूण ८०,००,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.८६/प्रशा-१ 


अटी :- 

सदर विषयी संदर्भ ०४ येथे नमूद शासन निर्णयातील सर्व अटी व लेखाशीर्षाचे माध्यम कायम 
राहील. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप 
विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२३२१०४०९६३१३ असा आहे. हा SMS 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAVA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SUDHIR JAY A Bit cccmmnerame 

SHETTY ; 
(सुधीर जया शोट्टी) 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


eas 


प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता,इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


